उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) यांची 
बदलीने नियुक्‍ती/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.२९१९/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ३०/०८/२०२४. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकौय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील अभियंत्यांची त्यांच्या विनंतीनुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती/पदस्थापना करण्यात येत 


आहे:- 
अ.क्र भियंत्यांचे नाव at । सध्या कायें TOC 0 ७२८८८५०) 
'पदनाम ठिकाण ठिकाण 

| 8 | २ 3 v & 

हि ia लक्ष्मणराव | उप अभियंता तथा सहायक | उप अभियंता, प्रधानमंत्री | ब धनियम 

' चकोले, संशोधन अधिकारी, जिल्हा ग्राम सडक योजना | कलम ४(५) नुसार रिक्‍त 

उप विभागीय अभियंता, | प्रयोगशाळा, नागपूर (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | पदी. 
संस्था), नागपूर 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते को, सदर नियुक्‍ती/पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांस आपल्या 
नवीन नियुक्तीच्या जागी तात्काळ हजर करून घ्यावे. तसेच, संबंधीत अभियंत्यांस कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
करण्यात आले व नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doser2.pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी त्वरित कळवावे. 


३. श्री. विजय लक्ष्मणराव चकोले यांची विनंतीनुसार बदली असल्याने, त्यांना प्रवास भत्ता ब पदग्रहण अवधी 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. संबंधीत अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरबानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.२१९/सेवा-२ दि. ३०/०८/२०२४ 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ 
चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या «www-maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१७४३२७९६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DATTATRAY eee 
VASANTRAO एव ४ क 
( द. व. खारके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
२. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां.), मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सा.बां.वि.)/सचिव(रस्ते)/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर 
५. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे कार्यालय 
६. सर्व संबंधीत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 
७. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नागपूर कार्यालय 
८. संबधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
९, सर्व संबंधीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१०. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. संबंधीत अधिकारी (ई-मेल द्वारे). 
१२. कार्यासन सेवा-२, संग्रहार्थ. 


